एप्रिल, 2023 मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात 
अवेळी पावसामुळे झालेल्या शोतीपिके 
नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याबाबत (अवेळी 
पाऊस २०२३ आदेश क्र.४.... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.७०/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ जून, २०२३. 


वाचा : शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग समक्रमांक दि.२१ एप्रिल, २०२३ व दि.५ जून, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

वर नमूद दि.५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रामधील नागपूर विभागाच्या अ.क्र. ते 
११ येथील तरतुदी व्दिरुक्तीमुळे वगळण्यात येत असून निधी वितरणास मान्यता दिलेली रक्‍कम एकूण रु.२२२६५.३४ 
लक्ष (अक्षरी रुपये दोनशे बावीस कोटी पासष्ट लक्ष चौतीस हजार फक्त) ऐवजी रु.२१०७८.३१ (अक्षरी रुपये दोनशे 
दहा कोटी अठ्याहत्तर लक्ष एकतीस हजार फक्त) इतकी सुधारित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०७१७३८५०६५१९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
AANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, C = IN 


DEPARTMENT 


Date: 2023.06.08 16:51:07 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
४. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व विभागीय आयुक्त. 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
र्‍ महालेखापाल (लेखा परिक्षा) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
११. अधिदानव लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
१२. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४. कार्यासन अधिकारी (म-११/ब-१), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.७०/म-३, 
दि. 4 जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र (सुधारित) 
व एप्रिल, २०२३ म 
नुकसानीकरिता वितरित करावयाच्या मदतीच्या निधीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
रु. लाखात 


जिल्हा कालावधी शेतकरी | शोतीपिकांचे बाधित क्षेत्र 
ies zs 
= 
wees &> 
4 [FR eS 
ध 
६५२८ ३८७५.५६ ५४५.३ 


सोलापूर २७ ते ३० 
२०२३ २३७८ १४८९.८१ ३१९.४२ 


एकुण पुणे 

राक 
चा wat [ea 
१५ तेतर र्ल, १२५ ५६९७.५१ ७४.१ 
यवतमाळ fo) ह mele) 


